नागपूर महानगरपालिका 
अग्निशमन व आणिबाणी सेवा 
विभागातील अधिकारी / कर्मचारी 
(वर्गीकरण, सेवाभरती व पदोन्नती) 
नियमांना शासन मान्यता देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन, 
नगरविकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.नामपा-२०१५/१६५२/प्र.क्र.१६६/नवि-२६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 9) शासन परिपत्रक क्र.ठामपा-२००२/८२१/प्र.क्र.८६/नवि-२३, दि.०२/०७/२००८ व त्यासोबतचे 
महानगरपालिकेमधील अधिकारी/कर्मचारी यांचे मॉडेळ सेवा (सेवाभरती व सेवांचे वर्गीकरण) 
नियम, २००८ 
२) शासन निर्णय क्र.नामपा-२०१६/प्र.क्र.१८/नवि-२६, दिनांक ०३/०५/२०१६ 
३) आयुकत, नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.१५९/आस्थापना दि.२८/०९/२०१५, पत्र 
क्र.३४६/एम.सी. दिनांक २८/३/२०१६ चे पत्र व पत्र क्र.२५/४/२०१६ व त्यासोबतचा ठराव 
क्र.२५३ दिनांक १८/०४/२०१६ आणि सेवाप्रवेश नियमावली. 
४ शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक १२/०५/२०१७ 
५) आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.२९६/एम.सी./२०१८ दिनांक २४/०४/२०१८ 
प्रस्तावना :- 
नागपूर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन व सेवा विभागाच्या आकृतीबंधास उक्त संदर्भाधीन क्र.०२ 
येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. TEAR नागपूर महानगरपालिकेने ठराव क्र.२५३ 
दिनांक १८/०४/२०१६ अन्वये प्राप्त मंजुरीस अनुलक्षून, आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका यांनी, नागपूर 
महानगरपालिकेच्या अग्निशमन व सेवा विभागाचे सेवाप्रवेश नियम, उक्त संदर्भ क्र.०३ येथील पत्रान्वये 
शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केले होते. त्यानुसार नागपूर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन व आणिबाणी 
सेवा विभागाच्या सेवाप्रवेश नियमास संदर्भाधीन क्र.०४ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आलेली 
होती. तद्नंतर, या मंजूर सेवाप्रवेश नियमामध्ये कांही पदांच्या शैक्षणिक अर्हतेत व अनुभव यामध्ये त्रुट्या 
असल्याने, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा ठराव क्र.१५५ दिनांक ०८/१२/२०१७ अन्वये दिलेल्या 
मंजुरीच्या आधारे, आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका यांनी उक्त संदर्भाधीन क्र.०५ येथील पत्रान्वये 
शासनाकडे सुधारित प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केलेला होता. त्यानुसार, या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, 
संदर्भाधीन क्र.०४ येथील शासन निर्णयासोबतच्या, “जोडपत्र-२, अनुसूची-अ” मधील कांही पदांच्या 
अर्हतेसंदर्भात निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 
संदर्भाधीन क्र.०४ येथील शासन निर्णयासोबतच्या, “जोडपत्र-२, अनुसूची-अ” मध्ये, महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या GSA ४५४, ४५५ व ४६५ (१ (ल) अन्वये प्राप्त अधिकारात, सोबत 


शासन निर्णय क्रमांकः नामपा-२०१५/१६५२/प्र.क्र.१६६/नवि-२६ 


जोडलेल्या “जोडपत्र-२, अनुसूची-अ-१” नुसार, प्रमुख अग्निशामक विमोचक, अग्निशामक विमोचक आणि 
मुख्य मेक्यानिक कम ड्रायव्हर या तीन पदांच्या शैक्षणिक अर्हतेमधीळल सुधारणेस मंजुरी देण्यात येत आहे. या 
व्यतिरिक्त प्रस्तावित केलेले बदल मान्य करण्यायोग्य नसल्याने, अमान्य करण्यात येत आहेत. 
०२. या नियमावळलीस “ नागपूर महानगरपालिका, stars व आणिबाणी सेवा विभाग (सेवा भरती व 
सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१७” चा सुधारित भाग असे संबोधण्यात यावे. 
०३. सदर सुधारित नियमावली आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका यांनी तात्काळ शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द करावी. हे नियम शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 
०४. या आदेशानुषंगीक सर्व सांविधानिक बाबींची पूर्तता आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका यांनी 
करावयाची आहे. 
०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३१८१५०२०५०८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Satish Janardan 
Moghe 


( aelat मोघे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


मा.मंत्री (नगरविकास) महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (नगरविकास) महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 

संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय, सांताक्रूज (पूर्वी, कलिना, मुंबई 
निवडनस्ती, कार्यासन नवि-२६, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


x 


ey An 
QR SS eS ee दत. . मक 


की 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामपा-२०१५/१६५२/प्र.क्र.१६६/नवि-२६ 


शा.नि.क्र.नामपा-२०१५/१६५२/प्र.क्र.१६६/नवि-२६, दि.१८ मार्च,२०२१ सोबतचे 
“जोडपत्र-२, अनुसूची-अ-१” 


पदनाम 


दिनांक १२ मे, २०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूर 
सेवाप्रवेश नियमातील 
शैक्षणिक अर्हता 


सुधारित मंजुर करण्यात येत असलेली शैक्षणिक 
अर्हता 


र प्रमुख 
अग्निशामक 
विमोचक 


राज्य अग्निशमन 
प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई 
यांचा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण 
होणे आवश्यक. 


(पदोन्नतीसाठी) # 

राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई यांचा पाठ्यक्रम 
उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक. 

किंवा 

महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक शिक्षण महामंडळ यांचेकडील 
किंवा अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था 
यांचेकडील कोर्स उत्तीर्ण असणे आवश्‍यक 


२ अग्निशामक 
विमोचक 


राज्य अग्निशमन 
प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई 
यांचा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण 
होणे आवश्यक. 


राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई यांचा पाठ्यक्रम 
उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक. 

किंवा 
महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक शिक्षण महामंडळ यांचेकडील 
किंवा अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था 
यांचेकडील कोर्स उत्तीर्ण असणे आवश्‍यक 


३ मुख्य 
Feat 
कम ड्रायव्हर 


फिटर कम ड्रायव्हर या 
पदावर नियमित ३ वर्ष 
सेवा पूर्ण झालेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवाजेष्टता व योग्यता 
अधीन पात्रता या 
निकषावर पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती. वयाची अट 
नाही. 


फिटर कम ड्रायव्हर या पदावर नियमित ३ वर्ष सेवा 
पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाजेष्टता व योग्यता 
अधीन पात्रता या निकषावर पदोन्नतीने नियुक्ती. 
वयाची अट नाही. 

नव्याने अतिरिक्‍त अटी- 

१) माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण असावा. 

2) आयटीआय मधील मोटर मेक्‍्यानिकल/डिझेल 
मैक्यानिक/समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण असावा. 

जड वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्‍यक 
मराठी, लिहिता, वाचता व बोलता येणे आवश्‍यक 
एम.एस.सी.आय.टी. परिक्षा उत्तीर्ण आवश्‍यक 
पदोन्नतीसाठी वयाची अट नाही. 


दु 
& 


९ 1) el a a कक 


# - दिनांक १२ 4, २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार, “प्रमुख अग्निशामक विमोचक”* या पदासाठी ५०% नामनिर्देशन 
आणि ५०% पदोन्नती अश्शी रचना असून, यातील केवळ ५०% पदोन्नतीच्या पदांसाठी उपरोक्त प्रमाणे शैक्षणिक अर्हतेत 
बदल करण्यात येत आहे. 


३३ िययकशकिककमकसिकककीकयककसाषसपषसषवकमसपषपषषपषम प्या 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


